पद्मश्री डॉ. विखे पाटील यांच्या स्मरणार्थ 
दि.१९ ऑगस्ट, २०२४ रोजी राज्यात 
“शेतकरी दिन ” साजरा करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१५४/३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा : १. कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: शहोदिजा-२०१२/प्र.क्र.१५०/ 33t, दि.१६.०८.२०१४ 
२. कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१५१/३-अ, दि.२१.०८.२०१८ 
३. कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९६/३-ओ, दि.०२.०८.२०१९ 
४. कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.९५/३-ओ, दि.३१.०७.२०२० 
५. मा. विधीमंडळ सदस्य यांचे दि. २९.०७.२०२२ रोजीचे निवेदन क्र.१२४१९/२०२२ 
६. कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१५४/३-अ, दि.०३.०८.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील यांचे स्मरणार्थ शासन निर्णय कृषि विभाग क्र.शेदिजा- 
२०१२/प्र.क्र.१५०/३अ, दि.१६.८.२०१४ अन्वये दि.२९ ऑगस्ट, हा दिवस “शेतकरी दिन ” म्हणून साजरा 
करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर दरवर्षी हा दिवस मराठी तिथीप्रमाणे होतकरी दिन म्हणून साजरा 
करण्यात येतो. Tas डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी शहोतक-यांकरिता केलेल्या कार्याचे स्मरण व्हावे व राज्यातील 
सर्व शेतकऱ्यांचा सन्मान व्हावा म्हणून सन २०२४ मध्ये दि. १९ ऑगस्ट, २०२४ या नारळी पौर्णिमेच्या दिवशी 
त्यांचा जन्म दिवस शेतकरी दिन म्हणून साजरा करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय :- 


सन २०२४ मध्ये दि. १९ ऑगस्ट, २०२४ ( नारळी पोर्णिमा) हा दिवस राज्यात शेतकरी दिन म्हणून साजरा 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर कार्यक्रमासाठी कोणताही अतिरीक्त निधी उपलब्ध करुन देता येणार नाही. या कार्यक्रमासाठी कमीत 
कमी खर्च agape) यांच्या अधिनस्त असलेल्या तरतुदीमधून करावा. 
३. शेतकरी दिन साजरा करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना कृषि आयुक्तालयाने निर्गमित कराव्यात. 
४. वेबिनार संवाद / मार्गदर्शन वर्ग आयोजित करुन दि. १९ ऑगस्ट, २०२४ रोजी राज्यात शोतकरी दिन 
साजरा करण्यात यावा. 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१२१२४०२८१२०१ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD, 
DN: c=! GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 


1d5a9fec2eSdSd 


25.4.2 
9 


SANTOSH 
BANSIRAO KARAD = 


(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


36f39695b5f0e4ffSb340cd5420df7cbaa28 
‘Maharashtra, 


‘807 0E2A9A6SBFD42747F1995A4F 
NTOSH BANSIRAO KARAD 


प्रति, 
१.आयुक्‍्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२.सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१५४/३-ओ 


प्रत- 


ते. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ / विधान मंडळ ग्रंथालय (१० प्रतीसह) 


. मा. कुलगुरु / कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, अहमदनगर 
. मा. कुलगुरु / कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 


अकोला 
मा. कुलगुरु / कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 


८. मा. कुलगुरु / कुलसचिव, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 
९. महासंचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर 


२४ 
२५ 


. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई प्रसिध्दीच्या विनंतीसह (५ प्रती) 
. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

ud जिल्हाधिकारी 

. सर्व जिल्हयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


. महालेखापाल, ( लेख व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र- १ मुंबई , महाराष्ट्र-२ नागपूर. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ,अकोला 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 
. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 

. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

. कृषि विकास अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 

. सर्व तालुका कृषि अधिकारी 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. सर्व सहसचिव / उपसचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

. रा.कृ.वि.यो कक्ष/ कार्या.२ अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. वित्त विभाग का.व्यय-१/ अर्थ-१३, Pao विभाग १४३१, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. निवडनस्ती (३ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


